केंद्र शासनाच्या "सेंटर ऑफ एक्सलन्स 
स्कींम-बी" या योजने अंतर्गत सर्वसाधारण 
(General) या घटकासाठी केंद्र हिस्सा 
रु.२२५.०० लक्ष व राज्य हिस्सा रु. १५०.०० 
लक्ष अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 
(शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पूरमा-२०२०/प्र.क्र.२४६/आरोग्य-३अ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक :१० मार्च , २०२१ 


वाचा :- 
१) झासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः पूरमा- २०२०/प्र.क्र.२४६/आरोग्य-३अ, 
दिनांक २७ जानेवारी, २०२१ 


२) सहसंचालक, (एनसीडी), आरोग्य सेवा,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक. संआसे/मा.आ./टे-१/सेंटर 
ऑफ एक्सेलन्सी/शुध्दीपत्रक/५२३६/२०२१, दिनांक ०१ मार्च, २०२१ रोजीचे पत्र. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


केंद्र शासनाच्या "सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्कीं-बी" या योजने अंतर्गत राज्यातील प्रादेशिक 


मनोरुग्णालय, पुणे, ठाणे व नागपूर यांना एम.फील इन feiss सायकालांजी व एम.फील इन 
पी.एस.डब्लू हे अभ्यासक्रम सुरु करण्यासंदर्भातील उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील 
परिच्छेद ३ मधील तक्‍याच्या खाली खालीलप्रमाणे परिच्छेद समाविष्ट करण्यात येत आहे. 

"प्रादेशिक मनोरुग्णालय, पुणे, ठाणे व नागपूर यांना वितरीत करावयाच्या केंद्र व राज्य हिस्सा 
निधीचे विवरणपत्र खाळीलप्रमाणे :- 


Funds Showing allocation of Funds to 3 Regional Mental Hospital (Rs. in lakhs) 


Regional Mental 


Hospital, Pune 


Regional Mental 
Hospital, Thane 


Regional Mental 
Hospital, Nagpur 


Central Share 125.00 50.00 50.00 225.00 
State Share 83.33 33.33 33.34 150.00 
208.33 83.33 83.34 375.00 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरमा-२०२०/प्र.क्र.२४६/आरोग्य-३अ 


2. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला SYA त्याचा संकेताक २०२१०२०२१३३७५७६६१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sa nj eev Digitally signed by Sanjeev 
. Harishchandra Dhuri 
Ha rishchand ra Date: 2021.03.10 12:57:40 
Dhuri +05'30' 
(सं.ह.धुरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा ), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


४. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 


र्‌. 
qo, 
११, 


. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 
निवडनस्ती ( आरोग्य -३ओ) . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


